महाराष्ट्र राज्याचे HIST धोरण 2092 
व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना 
नियमावलीत सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.४९/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
तारीख: १० जूले, २०२३. 


वाचा :- 
१.शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडाधो२०११/प्र.क्र.५५/११/क्रीयुसे-१. 
दिनांक १४/६/२०१२. 
२.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडाधो -संकिर्ण प्र.क्र ४९/क्रीयुसे-१ दिनांक ८/१/२०१९. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडाधो -संकिर्ण प्र.क्र ४९/क्रीयुसे-१ दिनांक २६/२/२०१९. 
४.शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग क्र.संकिर्ण २०१५/प्र.क्र ४९/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९/१२/२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.८ जानेवारी २०१९ अन्वये व्यायाम शाळा विकास अनुदान 
योजना राबविण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” नुसार या संदर्भातील 
नियमावली विहित करण्यात आली आहे. शासन शुद्धिपत्रक दि. २६ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये या 
नियमावलीतील नियम क्रमांक ४(१०) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तद्नंतर संदर्भाधिन शासन 
शुद्धिपत्रक दि. २९ डिसेंबर, २०२२ अन्वये सदर नियम क्रमांक ४ (१०) मध्ये सुधारणा करण्यात आली 
असून त्या अनुषंगाने शासन शुद्धिपत्रक दि. २६ फेब्रुवारी, २०१९ हे अधिक्रमित करण्यात आले आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन शुद्धिपत्रक दि.२९ डिसेंबर, २०२२ अन्वये नियम क्र. ४ (१० मधील उपनियम 
अ” आणि “ब” नुसार तरतुदी सुधारित करण्यात आल्या आहेत. यामधील नियम क्र.४ (90) “(a)” येथील 
तरतुदीमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
नियम क्र.४ (१०) (ब) : “जिल्हा नियोजन समितीव्दारे उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या मंजूर निधीमधून 
व्यायाम साहित्य खरेदी करण्यासाठी निर्धारीत होणाऱ्या एकूण रक्कमेतून व्यायामशाळा इनडोअर 
साहित्य ७० टक्के व ओपन जिम साहित्य ३० टक्के या प्रमाणात खरेदी करणे आवश्यक राहील." 


या ऐवजी 
“ जिल्हा नियोजन समितीव्दारे उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या मंजूर निधीमधून इनडोअर व आउटडोअर 
व्यायाम साहित्य खरेदी करण्यात यावे”. असे वाचावे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.४९/क्रीयुसे-१ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१८३९४२२१२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 
ANANDRAO DERE 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.मंत्री (क्रीडा व यवक कल्याण) यांचे खासगी सचिव. मंत्रालय. मंबई 
४) मा.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
)महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क,संचाळनालय-यांना या शासन निर्णयाची व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनंतीसह 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे मार्फत) 
१०) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (व्दारा-आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच मार्फत) 
) वित्त विभाग (व्यय -५), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) नियोजन विभाग, (क्रमांक-१४७१ आणि १४८१), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४ सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना संचाळक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत. 
१५) ग्रंथपाल,विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१७) निवड नस्ती, क्रीयुसे- १ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


